आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना 
सन २०२०-२१ करीता निधी वितरण. 
(मागणी क्र.टी-९-वेतन) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ५ जून,२०२०. 


वाचा - 


१) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.२१.०४.२०२० व दि.८.०५.२०२०. 


शासन निर्णय- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १६ एप्रिल,२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना 
विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ३ 
महिन्याकरिता (जून, २०२० अखेर) अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाच्या एकूण वार्षिक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या १५ 
ते २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 


त्यानुसार संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.२१.०४.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक आदिवासी 
घटक कार्यक्रमांतर्गत वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकात नमूद विशिष्ट उद्दीष्टांकरीता एकुण अर्थसंकल्पीय 
तरतूदींपैकी १० cab निधी तसेच ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीखाली भारतरत्न 
डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेकरीता निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच 
दि.८.०५.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये ०१-वेतन या उद्दीष्टाकरीता १० टक्के निधी संबंधित जिल्ह्यांना वितरीत 
करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) ०१- 
वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता एकूण अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या २५ टक्क्यांच्या 
मर्यादेत निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ही बाब विचारात घेऊन सोबतच्या 
विवरणपत्रात नमूद जिल्ह्यांकरीता ०१-वेतन या उद्दीष्टासाठी उपलब्ध तरतूदीपैकी उर्वरीत ५ टक्के निधी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. लॉक डाऊनमुळे पुढील 
काही कालावधीसाठी राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरूपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर 
वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च 
करावा. सदर निधीचा वापर फक्त नियमित वेतन अदायगी करण्याकरिताच करण्यात यावा, सद्यस्थितीत 
यामधुन प्रलंबित देयक (Arrears) अदा करण्यासाठी वापर करण्यात येऊ नये 


3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ my मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखाळीळ आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


8. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००५०५१५३२४८८२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Ravindra Digambarro 
Ravindra Aut 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
e ou=Tribal Development Department, 
D | g a aa) b a | [| (0 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee1f453c9a1c5a89d 
8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f410 


Aute 1100 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 


५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती. 

९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

११. after व लेखाधिकारी, मुंबई. 

92. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दि. ५ जून,२०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. जिल्हा व लेखाशिष॑ बाब/ सन २०२०-२१ सदर आदेशान्वये वितरीत | नियंत्रक अधिकारी 
उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित तरतूद करण्यात येत असलेली ५% 
तरतूद 
[| २ 3 Le षु ६ 
मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,यावरील महसुली खर्च 
०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(३१जिल्हा योजना 
गि (३१) (०३) जिल्हा ठाणे ०१-वेतन १६२०० ८१०.०० | जिल्हाधिकारी, ठाणे 
(२२२५ ई०७१) 
2 | (३१) (१२) जिल्हा नाशिक | ०१-वेतन ७००६० 3403.00 | जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई१६९) नाशिक 
३ | (३१) (१३) जिल्हा धुळे ०१-वेतन ८४७० ४२३.५० | जिल्हाधिकारी, धुळे 
(२२२५ ई१७८) 
४ | (39) (१४ जिल्हा जळगाव । ०१-वेतन ५००० २५०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई१८७) जळगाव 
4 | (३१) (१५) जिल्हा ०१-वेतन ८००० ४००.०० | जिल्हाधिकारी, 
अहमदनगर (२२२५ ई१९६) अहमदनगर 
६ | (39) (१६) जिल्हा नंदुरबार | ०१-वेतन १७४४० ८७२.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२०२) नंदुरबार 
७ | (३१) (20) जिल्हा नांदेड ०१-वेतन ६००० ३००.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२४९) नांदेड 
८ | (३१) (२४ जिल्हा हिंगोळी | ०१-वेतन ४५०० 224.00 | जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई२८५) हिंगोली 
९ | (३१) (२५) जिल्हा नागपूर । ०१-वेतन २३५५ ११७.७५ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२९४) नागपूर 
1 ० | (३१) (2) जिल्हा भंडारा ०१-वेतन ५००० २५०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई३११) भंडारा 
हिं १ | (३१) (२८) जिल्हा चंद्रपूर ०१-वेतन २७०५० 9342.40 | जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई३२९) चंद्रपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१/का.६, दि. ५ जून,२०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. जिल्हा व लेखाशिष॑ बाब/ सन २०२०-२१ सदर आदेशान्वये वितरीत | नियंत्रक अधिकारी 
उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित तरतूद करण्यात येत असलेली ५% 
तरतूद 

foe २ ३ a ae षु ६ 

१२ | (३१) (२९) जिल्हा ०१-वेतन ३२५०० १६२५.०० | जिल्हाधिकारी, 
गडचिरोली (२२२५ ई३३८) गडचिरोली 

१३ | (39) (30) जिल्हा गोंदिया ०१-वेतन ८००० ४००.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३४७) गोंदिया 

१४ । (३१ (39) जिल्हा अमरावती | ०१-वेतन ९८१२ ४९०.६० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३५६) अमरावती 

१५ | (39) (33) जिल्हा यवतमाळ | ०१-वेतन २३६०० ११८०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३७४) यवतमाळ 

१६ | (३१ (३६) जिल्हा पालघर । ०१-वेतन २३२०० ११६०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई४०९) पालघर 
एकुण महसुली २६७१८७ १३३५९.३५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


